सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४१ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २३ ९ ६ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२४२८ 


अ . क्र . 


५ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

२३ ९ ५ 
ते 

२३ ९ ६ 


६ 

औ . भाग १-४१ 


१ 

विधी व न्याय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : - १३ सप्टेंबर , २०२२ 
अधिसूचना 

क्र . डिजीपी -३०१८ / प्र.क्र .२४४ / का -१४ : - दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व महाराष्ट्र 
विधी अधिकारी ( नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनूसार परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील 
अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर समक्रमांक शासन अधिसुचना दिनांक ० ९ / ० ९ / २०१ ९ आणि समक्रमांक शासन अधिसूचना दिनांक ११ / 
० ९ / २०१ ९ अन्वये तीन वर्षाकरीता नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधि अधिका - यांचे नाव 

अॅड . दराडे ज्ञानोबा उमाजीराव 
अॅड . घाटे बाबासाहेब बाळासाहेब 
अॅड . खलीकर नितीन श्रीकांतराव 
अॅड . नायक नितीन हनुमंतराव 

अॅड . दसरे संतोष केरबा 

अॅड . वाकोडकर सचिन दिगंबरराव 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ६६ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ७२ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२३ ९ ५ 


[ पृष्ठे - ४१ , 


पद 


जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता 

व 

व 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


२३ ९ ६ 


अ . क्र . 


७ 


८ 


g 


११ 


१२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

विधि अधिका - यांचे नाव 

अॅड . पाचपोर अभिलाषा दिगंबरराव 
अॅड . गिराम आनंद नरहरी 

अॅड . पॉल सचिन बाळासाहेब 
अॅड . देशमुख सविता श्रीधरराव 

अॅड . कुटे संतोष ज्ञानोबा 

अॅड . सालापूरकर मयुर पद्माकरराव 
अॅड . मुटकुळे नारायण सखारामजी 


Sr. No. 


२. उपरोक्त मुदतवाढ मा . सर्वोच्च न्यायालय , दिल्ली येथील विशेष अनुमती याचिका क्र . २४८०७/२०१७ ( Special Leave to Appeal ( c ) No. ( s ) . 
२४८०७/२०१७ ) प्रकरणी दि . ०३ / १२ / २०१ ९ रोजी पारित केलेले अंतिम आदेश आणि मा . उच्च न्यायालय , औरंगाबाद खंडपीठ यांचे रिट पिटीशन क्र . ५००५ / 
१ ९९९ मधील अंतीम आदेश दिनांक २५/०७/२०१७ आणि संबंधित / तद्नुषंगीक सर्व न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या अधीन राहील . 

३. सदर मुदतवाढ महाराष्ट्र विधी अधिकारी ( नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
४. सदर आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


1 


1 


Read : 

1. District Court Osmanabad Letter No. HKM / [ Admin ] / 5952 . Dated : - 27th June , 2022 . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

२ 

BY DISTRICT AND SESSIONS COURT , OSMANABAD 

NOTIFICATION 


2. District Court Osmanabad Summer Vacation Notification HKM / [ Admin ] /5957.Dated : - 27th June , 2022 

No. HKW / [ Admin ] / 7880 / 2022 .-- The Following Judicial Officer's working in this District Osmanabad were permitted to enjoy 
the Off / Summer Vacationfor the year - 2022 as specified in column No. 3 and the period for which they were prevented from 
enjoying the Off / Summer Vacation is mentioned in column No. 4 against their names . 

The Off / Summer Vacation for Civil Courts in Osmanabad Disrtict was from 09th May , 2022 to 05th June , 2022 [ both days inclusive ] 


Name of the judicial Officer 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


2 


Smt . N.H. Makhare 
District judge -3 , Osmanabad . 


District Court , Osmanabad . 
Dated : 17th August , 2022 . 


पद 


Period of Vacation 
Enjoyed 


3 


भाग १ - पुरवणी 


वैशाली पं . बोरुडे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


Nill 


Period of Vacation 
prevented 


4 


09/05/2022 to 05/06/2022 


K.R.Pethkar 

Principal District Judge , Osmanabad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ 

३ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 


औरंगाबाद विभाग 


क्र . जिउनि / पालवी अर्बवुमन / कोऑपक्रेसोस / नोंदणी / ५००४ / २०२२ 
नोंदणी क्रमांक अजीडी / भेजीडी / आरएसआर / सीआर / २३५ / २०२२ दिनांक 
३० / ० ९ / २०२२ . अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद या 
पत्राद्वारे अधिसुचना करित आहे की , पालवी अर्बन वुमन को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडीट सोसायटी लि . कन्नड जि . औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था " व उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

औरंगाबाद , दि . ३० / ० ९ / २०२२ . 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


४ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसूचना 


क्र . जिउनि / मल्टीमनीमहिला / नासहपतसं / नोंदणी / ५००२ / २०२२ 
नोंदणी क्रमांक अजीडी / ओजीडी / आरएसआर / सीआर / २३६ / २०२२ दिनांक 
३० / ० ९ / २०२२ . अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद या 
पत्राद्वारे अधिसुचना करित आहे की , मल्टीमनी महिला नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . बजाजनगर जि . औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था " व उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

औरंगाबाद , दि . ३० / ० ९ / २०२२ . 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


२३ ९ ७ 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०६ / २०२२ . दिनांक १० / १० / २०२२ 
ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
यद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

· 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


२३ ९ ८ 


अ.क्र . 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ मौजे घाटेवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे घाटेवाडी 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


स.न. / ग.न. 
१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८४ पै . 


१८४ पै . 

१८४ पै . 


अ . क्र 


१८४ पै . 

१८४ पै . 

१८४ पै . 


१८४ पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१ ९ 

०.०२ पो . ख . 


ग.न. / स.न . 


०.१५ 

०.०२ पो . ख . 


लागु नाही 


०.१३ 

०.०१ पो . ख . 


०.३० 

०.०४ पो . ख . 


०.१४ 

०.०२ पो . ख . 


०.१४ 

०.०२ पो . ख . 

०.१२ 

०.०२पो.ख. 


०.१ ९ 

०.०२ पो . ख . 


०.३० 

०.०४ पो . ख . 


०.७५ 

०.०६ पो . ख . 


०.१३ 

०.०२ पो . ख . 


०.५० 

०.०७ पो . ख . 

०.१४ 

०.०१पो.ख. 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ मौजे घाटेवाडी 
मौजे घाटेवाडी ता . केज , जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्रं .०५ मौजे घाटेवाडी 
मौजे घाटेवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


०.१४ 

०.०२ पो . ख . 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ मौजे घाटेवाडी तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


एकुण ३.७१ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : २६ / ० ९ / २०२२ 


शरद झाडके 

उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई . 


६ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०७ / २०२२ - दिनांक १० / १० / २०२२ 
ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 


अ.क्र . 


१ 

२ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे केकाणवाडी तालुका : 
केज जिल्हा : - बीड 

मौजे केकाणवाडी 

स.न. / ग.न. 


४३ पै . 

४ ९ पै . 


अ.क्र 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे केकाणवाडी 
मौजे केकाणवाडी ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे केकाणवाडी 
मौजे केकाणवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे केकाणवाडी तालुका : 
केज जिल्हा : - बीड 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.८५ 
१.०५ 

एकुण २.९ ० 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


२३ ९९ 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : १०/१०/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


७ 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

दिनांक १०/१०/२०२२ 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०८ / २०२२ 

- ज्याअर्थी , भुमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


· 


३ 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


२४०० 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 
१ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०१ मौजे दैठणा तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे दैठणा 


३ 


6 n f Cw 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 


५ 


६ 


७ 


१० 


११ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


स.न. / ग.न. 

५४ / ३ पै . 

५४ / ४ पै . 

५४ / ४ पै . 
५४ / ४ पै . 
५६ / १ / १ पै . 
५६ / १ / २ पै . 
५७ / १ / १ पै . 


५७ / १ / २ पै . 

५७ / १ / ५ पै . 

५७ / १ / ४ पै . 

५७ / १ / ३ पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.२४ 
०.०२ पो . ख . 

०.४८ 

०.०२पो.ख. 


०.० ९ 

०.०२ 

०.१७ 


०.३० 

०.४४ 

०.०२ पो . ख . 


०.४३ 

०.२७ 

०.०७ 

०.०१पो.ख. 


०.५५ 

०.०२ पो . ख . 


एकुण ३.१५ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्रं . ०१ मौजे दैठणा 
मौजे दैठणा ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : गाव तलाव क्रं . ०१ मौजे दैठणा 
मौजे दैठणा ता . केज , जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०१ मौजे दैठणा तालुका : - केज जिल्हा : 
बीड 


अ . क्र 


भाग १ - पुरवणी 


ग.न. / स.न. 

लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०४ मौजे जिवाचीवाडी तालुका : 


८ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ० ९ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 


दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


. 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


२ 


३ 


५ 


केज जिल्हा : - बीड 

मौजे जिवाचीवाडी 


स.न. / ग.न . 

४ ९९पै . 

४ ९९पै . 

४ ९९पै . 

४ ९९पै . 

४ ९९पै . 


अ.क्र 


२४०१ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१५ 

०.०१ पो.ख. 


०.५६ 

०.०५ पो.ख. 


०.४८ 

०.०४ पो.ख. 


०.४५ 

०.०२ पो . ख . 


०.४५ 

०.०४ पो.ख. 


एकुण २.२५ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०४ मौजे जिवाचीवाडी 
मौजे जिवाचीवाडी ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : गाव तलाव क्रं .०४ मौजे जिवाचीवाडी 
मौजे जिवाचीवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०४ मौजे जिवाचीवाडी तालुका : 
केज जिल्हा : - बीड 
ग.न. / स.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 

लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : १०/१०/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई . 


२४०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , 


९ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 
अधिसुचना 
क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / १० / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 


दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


J 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 

२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०१ मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 
मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) 

स.न. / ग.न. 


३ 

४ 


५ 


६ 


८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


शके १ ९ ४४ 


८३ / १ पै . 

८३ / २ पै . 

८३ / ३ पै . 

८३ / ४ पै . 


अ.क्र 


९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 

९ ५ पै . 


भाग १ - पुरवणी 


ग.न. / स.न . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) 
मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) ता . केज , जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) 
मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.६६ 

०.४१ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे रामेश्वरवाडी ( हंगेवाडी ) 
तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.२४ 

०.१ ९ 

०.१० 

०.१० 

०.११ 

०.१६ 

०.१५ 

०.३० 

०.२६ 

०.१६ 

०.१६ 

०.३२ 

०.३१ 

०.३१ 

०.३१ 


लागू नाही . 


एकुण ४.२५ 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

. 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट 


- 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


करावेः 


१० 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ११ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 


दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


२४०३ 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०६ मौजे पिराचीवाडी तालुका : 

केज जिल्हा : - बीड 

मौजे पिराचीवाडी 

स.न. / ग.न. 

१६३ / १ पै . 


४ 


१६३ / ३ पै . 

१६४ / ३ पै . 

१६ ९पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.२७ 

०.६१ पो . ख . 

०.८५ 


०.२० 

०.०८ पो . ख . 


०.७० 

०.०६ पो.ख. 


एकुण ३.७७ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०६ मौजे पिराचीवाडी 
मौजे पिराचीवाडी ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्रं . ०६ मौजे पिराचीवाडी 
मौजे पिराचीवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०६ मौजे पिराचीवाडी तालुका : 
केज जिल्हा : - बीड 


२४०४ 


अ.क्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


- 


ग.न. / स.न . 


लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते करावेः 
नमुद 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


११ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १३ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 

४ 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


O 
४ 
त 


३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ३ मौजे कौडगांव तालुका : 

केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे कौडगांव 


९ 

१० 


स.न. / ग.न. 

१०१ पै . 

१०६ पै . 

१० ९पै . 

१० ९पै . 

१० ९पै . 

१० ९पै . 

११० पै . 


११० पै . 

११० पै . 

११० पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.३३ 

१.१३ 

०.६६ 

०.२८ 

०.०४ 

०.३३ 

०.०७ 


एकुण 


०.१३ 

०.२६ 

०.२१ 

३.४४ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ३ मौजे कौडगांव 

मौजे कौडगांव ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः पाझर तलाव क्रं . ३ मौजे कौडगांव 
मौजे कौडगांव ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .३ मौजे कौडगांव तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 


औरंगाबाद विभाग 


अ . क्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ 
२४०५ 

ग.न. / स.न . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १४ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 


दिनांक १० / १० / २०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ६ मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) 

तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) 


अ.क्र . 


२ 

३ 


स.न. / गु.न. 

१ ९ ५ पै . 

१ ९ ५ पै . 

१ ९ ५ पै . 


अ.क्र 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.५५ 

०.५ ९ 

०.२७ 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव  ः - पाझर तलाव क्रं . ६ मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) 

मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) ता.केज जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं . ६ मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) 
मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) ता . केज जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


ग.न. / स.न . 


१.४१ 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ६ मौजे कचारवाडी ( राळेरास ) 
तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागू नाही . 

परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


२४०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १५ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 


दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 

J 

असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . २ मौजे बनसारोळा तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

६ 

७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


मौजे बनसारोळा 

स.न. / ग.न. 


५३ / २ पै . 

५३ / २ पै . 


५३ / २ पै . 

५४ पै . 

५४ पै . 


५४ पै . 


५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 


५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ / २ पै . 

५५ / २ पै . 

५५ / २ पै . 


५४ / १ पै . 

५६ पै . 


५६ पै . 

८४ पै . 

८५ पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०४ 

०.४६ 

०.२८ 


एकुण 


०.७२ 

०.५६ 

०.५८ 


०.१६ 

०.१८ 


०.२४ 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.१३ 


०.३७ 

०.२३ 

०.२३ 

०.६१ 

०.०८ 

०.०८ 

०.११ 

०.०२ 


५.८८ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -पाझर तलाव क्रं . २ मौजे बनसारोळा 

मौजे बनसारोळा ता . केज जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्रं . २ मौजे बनसारोळा 
.२ 
मौजे बनसारोळा ता . केज जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ २४०७ 

परिशिष्ट 3 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . २ मौजे बनसारोळा तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट- प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई . 


१४ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १६ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १०/१०/२०२२ 


ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे कळमअंबा तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 

मौजे कळमअंबा 

स.न. / ग.न. 
८२ / ४४८ पै . 

८२ / ४४ ९पै . 

८२ / ४५४ पै . 

८२ / ४५५ पै . 

८२ / ४५५ पै . 

१०३ / ४६१ पै . 

१०३ / ४६१ पै . 

१०२ / ४६२ पै . 


अ.क्र . 
१ 

२ 

३ 


४ 


६ 

७ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


९ 

१० 

११ 


१०२ / ४६३ पै . 

१०२ / ४७० पै . 

१०१ / ४७२ पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.११ 

०.२० 

०.१७ 

०.०३ पो . ख . 

०.१५ 

०.०१ पो . ख . 


एकुण 


०.१६ 

०.४६ 

०.४६ 

०.५२ 

०.०२ पो . ख . 


०.२६ 

०.२८ 

०.२० 


३.०३ 


२४०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट २ 

१५ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे कळमअंबा 
मौजे कळमअंबा ता . केज , जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे कळमअंबा 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

मौजे कळमअंबा ता . केज , जि.बीड . 

नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०३ मौजे कळमअंबा तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


अ.क्र 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


नोट 


- 


ग.न. / स.न . 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते करावेः 
नमुद 
लागू नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


भाग १ - पुरवणी 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १७ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १०/१०/२०२२ 


ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


१ 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 

१ 


२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०३ मौजे गप्पेवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे गप्पेवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

· 

१६ 


स.न. / ग.न. 

१८८ पै . 

१८ ९पै . 


अ.क्र 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे गप्पेवाडी 
मौजे गप्पेवाडी ता . केज , जि . बीड . 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .३ मौजे गप्पेवाडी 
मौजे गप्पेवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ३ मौजे गप्पेवाडी तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


लागु नाही 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


१.९ ० 
०.०४पो.ख. 


०.४० 

०.०२ पो . ख . 


एकुण २.३६ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


२४० ९ 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १८ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १०/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे . 
त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


२४१० 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 

मौजे साळेगाव 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

J 


५ 


६ 


स.न. / ग.न . 

४७१ पै . 


४७३ पै . 

४७६ पै . 

४७७ पै . 

४८१ पै . 

४८२ पै . 


एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

२.० ९ 

०.०२ पो . ख . 


०.०६ 


०.२८ 


०.३ ९ 


०.५७ 


०.०५ 


३.४६ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०३ मौजे साळेगाव 

मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं . ३ मौजे साळेगाव 

मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 

सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .३ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


अ.क्र 


ग.न. / स.न . 


लागु नाही 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक : १०/१०/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क .०२ मौ . जांब ( डोकवड ) ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 

गाव 

तलाव क्र .०२ मौ . जांब ( डोकवड ) ता शिरुर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १३/२०१२ 

कार्यालय , उपविभागीय अधिकारी बीड 

दिनांक : -०७/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


· 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . 
आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे 
बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

४६ पै 


४७ पै 

एकुण 


अ.क्र . 


२४११ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१.५५ 

०.०४ पो.ख. 


०.५७ 

२.१६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ मौ . जांब ( डोकवड ) ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . जांब ( डोकवड ) ता 
शिरूर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ मौ . 
जांब ( डोकवड ) ता शिरूर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : -०७/१०/२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड . 


२४१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 

गाव 

तलाव क्र .०४ मौ.आनंदगाव ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १६/२००६ 

कार्यालय , उपविभागीय अधिकारी बीड 

दिनांक : -०७/१०/२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . आनंदगाव ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


अ.क्र . 


१ 


स.नं. / ग.नं. 

१६५ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०४ मौ . आनंदगाव ता शिरुर 
कासार , जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


१.०० 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . आनंदगाव ता शिरुर 
कासार , जि . बीड या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


१.०० 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . 
आनंदगाव ता शिरुर कासार जि . बीड 


दिनांक : -०७/१०/२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . चकलंबा ता गेवराई जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.५२ 

०.२५ 


१ ९ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
तलाव क्र . ०२ मौ . चकलंबा ता . गेवराई . जि . बीड साठी भुसंपादन 

गाव 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ६८ / २००६ 
कार्यालय , उपविभागीय अधिकारी बीड 

दिनांक : - / १० / २०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


११५ ९ 


११६५ 


एकुण 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ मौ . चकलंबा ता . गेवराई जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . चकलंबा ता . 
गेवराई . जि . बीड या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


०.७७ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . चकलंबा 
ता . गेवराई जि . बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


२४१३ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


/ १० / २०२२ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड . 


२४१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 


२० 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -१४ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 


दिनांक २६.० ९ .२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 


कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , 
महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींने विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : भोकरदन 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 

१३ . 


१४ . 


१५ . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : भोकरदन जिल्हा : जालना 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

३ ९ 

६५ 

७३ 


७४ 


७५ 


७८ 


७ ९ 


८१ 


सरकारी पांदी रस्ता 


८८ 

९ ० 

९ १ 

९ ५ 


११८ 


११ ९ 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

०.०५.३२ 

००.६३.६५ 

००.२०.७५ 


०.७४.०० 


०.०१.५० 

००.८३.५० 

०१.१ ९ .०० 

००.६३.५० 
००.०५ 

००.४३.०० 

००.७२.५० 

००.३ ९ .०० 

००.८३.०० 

००.५२.०० 

००.९ ८.५० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 
२४१५ 

. 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे भोकरदन ता . भोकरदन , जि जालना येथील गट 
नं .३ ९ , ६५,७३,७४,७५,७ ९ , ७८,८१ , ९ ० , ९ १,८८ , ९ ५,११ ९ , ११८ मधील एकुण क्षेत्र 
०८ हे . २३५ आर मध्ये बाह्या वळण रस्त्याकरिता ( बायपासरोड ) भुसंपादना 

बाबत . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे भोकरदन ता . भोकरदन , जि जालना 
येथील नियोजीत बाह्य वळण रस्त्या करीता भुसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - या बाह्य वळण रस्त्या ( रोड ) मुळे भोकरदन 
ता . भोकरदन जि . जालना येथील जनतेची वाहतूकीपासुन होणारी कोंडी 
कमी होईल व अपघाताचे प्रमाण कमी होईल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
रस्ता ( रोड ) यासाठी प्रवण भागातील बांधीत क्षेत्रावर आहे . त्यास शेतक - यांची 
संम्मती आहे . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या रस्त्या ( रोड ) मुळे गावातील / शहरातील लोकांचे जिवनमान 
उंचावेल तसेच अपघाताचे प्रमाण कमी होईल व वाहतूकीपासुन होणारी 
कोंडी दूर होईला सदर रस्त्यास ( रोड ) करण्यास गावक - यांची व संबंधीत 
शेतक - यांची संम्मती आहे . सदर रस्त्यामुळे ( रोड ) मुळे कोणतीही व्यक्ती 
अथवा गावठाणाची जमीन बांधीत होत नाही . त्यामुळे पुर्नवसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - २६.० ९ .२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


२१ 

अधीक्षक ( न्याय शाखा ) सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जालना 
विभाग , जालना यांजकडून 

जाहिर नोटीस 


जा.क्र . २०६८ / J १ / २०२२ सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय 
जालना विभाग , जालना . दिनांक ३० / ० ९ / २०२२ श्री . वि.स. मेंढे , धर्मादाय 
सहाय्यक आयुक्त , जालना विभाग , जालना यांच्या न्यायालयात ( महाराष्ट्र 
सार्वजनि विश्रवस्त व्यावस्था अधिनियम १ ९ ५० अन्वये ) 
अर्ज क्रमांक १०/२०२१ कलम ५० A ( 2 ) 

शक्तीब्रम्हाश्रम केंद जालना जि.जालना E - 108 जालना आणि शक्तीब्रम्हाश्रम 
केंद्र हिंगोली नोंदणी क्र . A. 1448 परभणी . 

श्री . गुणवंत उत्तमराव उदार व श्री . निखील मुकुंदराव देशपांर्डे 
रा शक्तीब्रम्हाश्रम केंद्र हिंगोली अर्जदार 

विरुध्द 


प्रति , 


कोणीही नाही 


शक्तीब्रम्हाश्रम केंद जालना 
ता.जि. जालना E - 108 जालना 


व शक्तीब्रम्हाश्रम केंद्र हिंगोली 

नोंदणी क्र . A. 1448 परभणी . 


त्याअर्थी उपरनामीत अर्जदार यांने चौकशी क्रमांक १०/२०२१ 

कलम ५० ( अ ) २ अन्वये शक्तीब्रम्हाश्रम केंद जालना ता.जि.जालना E - 108 
जालना शक्तीब्रम्हाश्रम केंद्र हिंगोली नोंदणी क्र . A. 1448 परभणी . या 
संदर्भात एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे . 


आदेशावरुन 


त्याअर्थी , या जाहीर प्रगटनाव्दारे आपणास कळविण्यात येते 
की , सदरच्या चौकशी प्रकरणांमध्ये कोणास काही आक्षेप असल्यास आपण 
सदर सुनावणीसाठी दिनांक २०/१०/२०२२ रोजी ठिक सकाळी ११.०० 
वाजता स्वतः व्यक्तीगतरित्या किंवा आपल्या वकीलामार्फत हजर राहावे व 
आपली बाजु मांडावी , तसे न केल्यास उक्त चौकशी प्ररणांचा आपल्या 
गैरहजेरीत एकतर्फी सुनावणी होउन निकाल दिला जाईल . 

हो नोटीस माझे सही निशी व मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , 
जालना यांच्या शिक्क्यानिर्श आज दिनांक ३० माहे सप्टेंबर सन २०२२ 
रोजी दिली . 


अधीक्षक ( न्याय शाखा ) 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
जालना विभग , जालना . 


२४१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


२२ 

प्र . उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १० / २०१८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड 

दिनांक . / १० / २०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र . 
बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


J 


अ.क्र . 


२ 


५ 


६ 

७ 

८ 


गावाचे नांव : - जमीन संपादन अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग 
मौजे जाटनांदुर ४ ता . शिरूर कासार जि . बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर ) 
२६१/१ 

०.७६ 

२४१ 

०.५२ 

२४१ 

२४१ 

२४१ 

२४१ 

२४० 

२४० 

२४० 

२४० 

२४२ 


९ 

१० 

११ 


भाग १ - पुरवणी 


एकूण 


अ.क्र . 


०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.१८.२५ 

०.० ९ .५० 

०.३२ 

०.०६ 

०.०१ 

०.१५ 

२.६४५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - जमीन संपादन अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे 

मार्ग मौजे जाटनांदुर ४ ता . शिरूर कासार जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - जमीन संपादन अहमदनगर - बीड - परळी वै . 
रेल्वे मार्ग मौजे जाटनांदुर -४ ता . शिरुर 
कासार जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - आर्थिक दळणवळण इतर सार्वजनिक हितार्थ 
अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - जमीन संपादन 

अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग मौजे 
जाटनांदुर ४ ता . शिरूर कासार जि . बीड 
स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा . प्र . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
प्र . उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

. 


२३ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार ) जमीन संपादन 
अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा ( दासखेड ) ता . पाटोदा जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ३७/२००३ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा ( दासखेड ) ता.पाटोदा 

जि . बीड 


अ.क्र . 


६ 


८ 


१० 

११ 


स.नं. / ग.नं . 

२१८ पै . 

२५६ पै . 

३६६ पै . 

३६८ पै . 

३६ ९ पै . 

३७० पै . 

३७१ पै . 

३७३ पै . 

३७५ पै . 

३७८ पै . 

४१३ पै . 

एकुण 


२४१७ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


०.६२ ( स.गा . ) 


०.७७ 

०.१ ९ 

०.०४ 

०.४७ 

०.२३ 

०.३१ 

०.०६ 

०.१४ 

०.११ 

०.०३ 

२.९ ७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा ( दासखेड ) 
ता . पाटोदा जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा 
( दासखेड ) ता . पाटोदा जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा 
( दासखेड ) ता . पाटोदा जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२४१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०४ चुंबळी ता . पाटोदा जि . बीड 


२४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .०४ चुंबळी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यू / एसआर ९ २ / २००५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 

दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 


६ 


स.नं. / ग.नं. 

३७६ पै 

३७७ पै 


३७८ पै 

३७८ पै 

४२० पै 


१४५ पै 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०६ 

०.१५ 

०.२१ 

०.४३ 

०.५४ 

०.२० 

०.३४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०४ चुंबळी ता . पाटोदा 
जि . बीड 


१.९ ३ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- पाझर तलाव क्र .०४ चुंबळी ता . पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -पाझर तलाव क्र .०४ चुंबळी 
ता . पाटोदा जि.बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

. 

२५ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 

पाझर तलाव क्र .३ चुंबळी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ९ ४ / २००५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 

दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 

२ 


३ 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांवः - पाझर तलाव क्र . ३ चुंबळी ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

८६४ पै 

२.१४ 

५३२ पै 

०.१८ 

४५६ पै 

०.०३ 

एकुण 

२.३५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ३ चुंबळी ता . पाटोदा 
जि . बीड 


२४१ ९ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पाझर तलाव क्र .३ चुंबळी ता . पाटोदा जि . बीड 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी 
पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ चुंबळी 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ०३.१०.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२४२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .७ दासखेड 
स.नं. / ग.नं. 


२६ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .७ दासखेड ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३२ / २००५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

दिनांक : ०३.१०.२०२२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल.पा. बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


३ 


Cw 


५ 

६ 

७ 

८ 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ पै 


३४ पै 

४४ पै 

४४ पै 

४५ 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


ता . पाटोदा जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.० ९ 

०.०६ 

१.२२ 

०.९ ० 

०.४० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .७ दासखेड ता . पाटोदा जि . बीड 


०.४३ 

०.२० 

०.०२ 

३.३२ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पाझर तलाव क्र .७ दासखेड ता . पाटोदा 
जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .७ दासखेड 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

. 


२७ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .१ डोंगरकिन्ही ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 
क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ९९ / २००६ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

दिनांक : ०३.१०.२०२२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .१ डोंगरकिन्ही ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१ 

८७ ए पै . 

१.२१ 

२ 

८७ पै . 

०.५० 

एकुण 

१.७१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .१ डोंगरकिन्ही ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . १ डोंगरकिन्ही ता . पाटोदा 
जि . बीड 


२४२१ 


- 


यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .१ डोंगरकिन्ही 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : - ०३.१०.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड . 


२४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , 


२८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड 
दिनांक . .० ९ .२०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक 
जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

F 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


6 oc ew U 


२ 


गावाचे नांव : - जमीन संपादन पाझर तलाव कोळवाडी ता . जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१ 

१ 

०.०७ 

०.८८ 

०.५८ 

०.२१ 

०.०४ 

१.७८ 


४ 


३ 

४ 


५ 

१ ९ 
एकुण 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव -जमीन संपादन पाझर तलाव कोळवाडी ता . जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- जमीन संपादन पाझर तलाव कोळवाडी ता . जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसाठयासाठी 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - जमीन संपादन पाझर तलाव कोळवाडी ता . जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ 
चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 
०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


.० ९ .२०२२ 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ २४२३ 


२ ९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड 
दिनांक . .० ९ .२०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


गावाचे नांव : - जमीन संपादन नाथापुर कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा 
ता . जि . बीड 


अ.क्र . 

१ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


स.नं. / ग.नं. 

१८ 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.१४ 

१.१४ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव -जमीन संपादन नाथापुर कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा 
ता . जि . बीड 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे विवरणः- जमीन संपादन नाथापुर कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा 
ता . जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसाठयासाठी 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - जमीन संपादन नाथापुर कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा 
ता . जि . बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : .० ९ .२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


२४२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


३० 

उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 


१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२१ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर ०३ दि . ०३.०२.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल , व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शसानाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी " 
असा करण्यात येईल ) अनुसची - २ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या संभव आहे . 
( यापुढे उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्था 
भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची -४ 
मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधुिसचित केलेल्या मालकांने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 
भूमी वर्णन मोजणी प्रमाणे 
गाव : मौजे शेवता , तालुका : कन्नड , 

: 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


१ . 


४०,३ ९ , ३७ , ३४ 
एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : औरंगाबाद . 


अंदाजे क्षेत्र 

( हे . आर ) 

०.हे .६२ आर 
० हे . ६२ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वितरीका 
क्र . ०१ ल . वि . का . ३ व ४ मौजे शेवता ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वितरीका 
क्र . ०१ ल.वि.का. ३ व ४ मौजे शेवता ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा वितरीका क्र . ०१ ल.वि.का. ३ व ४ मौजे शेवता ता . कन्नड , जि . 
औरंगाबाद 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१- २७ , शके १ ९ ४४ २४२५ 


अनुसूची - ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 


( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 


२. सबब माहिती निरंग : 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 

ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक 
: - 1 / २०२२ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 
भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


३१ 


उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर ०७ दि . २०.०६.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल , व वनविभाग अधिसुचना 
क्रमांक -११ / २०१४ / .७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " 
संबोधण्यायत यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना 
सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शसानाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या संभव आहे . 
( यापुढे उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी 
संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची -४ 
मध्ये नमुद केलेला आहे . 


२४२६ 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे 
जमिनीस फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा किमी ५५ 
मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 

कालवा किमी ५५ मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद . 
सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधुिसचित केलेल्या मालकांने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची -१ 


: 

भूमी वर्णन मोजणी प्रमाणे 
गाव : मौजे धोंदलगाव , तालुका : वैजापुर , जिल्हा : औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


१ . 


७८,७ ९ , ८० , ९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , १०२ 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 


२.हे. १० आर 

२ हे . १० आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा किमी 
५५ मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 
२. सबब माहिती निरंग : 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : 

' 


/ २०२२ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 

उप जिल्हाधिकारी 

भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


२४२७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 
त्यायअर्थी आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम 
( ४ ) नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


३२ 

उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 

१. भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


२. मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर -०५ दि . ०३.०२.२०२२ . 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वनविभाग अधिसुचना क्रमांक -११ / २०१४ / 
.७७ / -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यायत 
यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू 
कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना 
शसानाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 
त्याअर्थी अनुसुची १ मध्येदर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख 
“ उक्त भुमी " असा करण्यात येईल ) अनुसची -२ मध्ये नमुद केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याच्या 
संभव आहे . ( यापुढे उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करणत 
येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून 
खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्था भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी भुमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
-४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसुची -५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसचित केलेल्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या 
अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुनःस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधीन उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 

भूमी वर्णन मोजणी प्रमाणे 

: 

गाव : मौजे धोंदलगाव , तालुका : वैजापुर , जिल्हा : औरंगाबाद . 

भुमापन किंवा 


अ.क्र . 


१ . 


८०,८१ , ८५ , ८६,७०,७१,७२ , ७४८,७४ ९ , 
७४६,७५०,७५१,७५२,७५३,७५४,७५५ , 
७५६,७६०,७५७,७५८,७० ९ , ७५ ९ , ७०८ 


७७ ९ , ७६ ९ , ३ ९ ४,४७४ , ४६४,४७५ , ४७८ 
४७७ , ४७ ९ , ४८१ , २४६ , ४२७ , ४२५ , ४२३ , 
४११,४२२ , ४४० , ४३० , ४३६,४३३,३०६ 
मौजे नालेगांव गट क्र . ११४ 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

१३.हे. ७२ 


आर 


१३ हे . ७२ 


आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वितरीका 
क्र . ११ ( पुच्छ वितरीका ) मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद 
ओ.आर.क्र . ० ९ / ०८ 


२४२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

J 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण : या प्रकल्पारद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा वितरीका क्र . 
११ ( पुच्छ वितरीका ) मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद ओ.आर.क्र . 
० ९ / ०८ . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प उजवा 
कालवा वितरीका क्र . ११ ( पुच्छ वितरीका ) मौजे धोंदलगाव ता . वैजापुर जि . 
औरंगाबाद ओ आर.क्र . ० ९ / ०८ 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थानाची आवश्यकता 
नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणमाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची -५ 

१. नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : आवश्यकता नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


२. सबब माहिती निरंग : 

३. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


ठिकाण : औरंगाबाद 

दिनांक : 


/ / २०२२ 


( आप्पासाहेब शिंदे ) 
उप जिल्हाधिकारी 
भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 
औरंगाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१ - २७ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी नगरपरिषद , अंबाजोगाई यांजकडून 


सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ 
कलम चे कलम २६ ( १ ) अन्वये अंबाजोगाई शहराच्या प्रारूप विकास 
योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


क्र अनप / न.र. वि . / ५८२०/२०२२ . 

ज्याअर्थी , अंबाजोगाई नगरपरिषदेने ( या पुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण 
असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र असे 
उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
( या पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , अंबाजोगाई ( या 
पुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा 
ठराव क्रमांक २८४ , दिनांक २८/०१/२०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग -१ मध्ये 
दिनांक ०८-१४ / ०४ / २०२१ रोजी प्रसिध्द केली आहे . 

ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन 
अंबाजोगाई नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा बीड , बीड यांची 
नगररचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . १८१५/२०२१ , दिनांक २ ९ / ०४ / 
२०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनूसार नगररचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार 
केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( ०१ ) अन्वये प्रसिध्द 
करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे . 

औ भाग १ अ -२३ 


६६ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी प्रशासक मान्यता आदेश दिनांक 
२२ / ० ९ / २०२२ पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू 
योजने संबंधिचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

१ ) मुख्याधिकारी , अंबाजोगाई नगरपरिषद , अंबाजोगाई 
२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 


उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , अंबाजोगाई 
नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या 
जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन अंबाजोगाई नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकतील . 
स्थळ - अंबाजोगाई 

दिनांक 

०७ / ० ९ / २०२२ . 


- 


( अशोक साबळे ) 

मुख्याधिकारी नगरपरिषद , अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL 


१ 


Publication of Draft Development Plan of Ambajogai 
( 2nd Revised ) Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 

क्र अनप / न . र . वि . / ५८२० / २०२२- Date 7/09/2022 
Whereas the Ambajogai Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as “ the said planning Authority . ” ) vide Resolution 
No. 284 dated 28/01/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Ambajogai ( hereinafter referred 
to as the “ said Draft Development Plan " ) for the area under 
its jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as 
per the provision of section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) 
& 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as the “ said Act ” ) and notice to than 
effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Aurangabad Division , Supplement Part 01 on 8-14 / 04 / 2021 . 

And whereas as per the provision in section 24 of the said 
Act , the Municipal Council vide Order No. 1815/2021 , 
Dt . 29 / 04 / 2021 has appointed Assistant Director Town 
Planning , Beed Branch , Beed as “ Town Planning Officer ” to 
prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 

And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Beed Branch , Beed after having 
prepare Existing Land Use Map as per section 25 of the said 
Act , has prepared the said Draft Development Plan of the 
Said area and has handed it over to the said Planning Authority 
on 21/09/2022 for publication under section 26 ( 1 ) of the said 
Act ; 


अन.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


AMBAJOGAI 

NOTICE 


२ 

तपशिल 
सरुवातीची शिल्लक 


जमा भाग - ०१ 

जमा भाग - ०२ 

एकूण जमा 

एकूणात एकूण 

खर्च भाग - ०१ 


खर्च भाग - ०२ 

एकूण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकूणात एकूण 


चंद्रकांत पाटील 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


२ 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म . जि . प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षिक लेखे सन २०१७-२०१८ 


२५२१३५३५ 
९ ६ ९ ७२४ ९ 


३ 

४ 

पंचायत समिती उपकर जिल्हा परिषद उपकर 


० 


९ ६ ९ ७२४ ९ 

३४ ९ १०७८४ 

१२४३८८५५ 


० 


And whereas , the said Planning Authority has passed 
Administrator Resolution dated 22/09/2022 to publish the 
said Draft Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said 
Act , for inviting suggestions / objections from the public ; 

Therefore , Ambajogai Municipal Council hereby 
publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting 
suggestions / objections from the public . The copy of the 
said Draft Development Plan and Report thereof are kept 
open for inspection of the public at the following offices on 
all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Ambajogai Municipal Council , 
Ambajogai . 

, 

2. Assistant Director , Town Planning , Beed , Branch Beed . 
The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Ambajogai Municipal Council , within the 
period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal Council within the period of the 30 
days from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


१२४३८८५५ 

२२४७१ ९ २ ९ 

३४ ९ १०७८४ 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Ambajogai Municipal Council . 
Place : - Ambajogai 
Date : - 7/09/2022 


( Ashok Sabale ) , 

Chief Officer Ambajogai , Municipal Council .. 


५ 

हस्तांतरण 


६८४४३१५४१ 

२ ९ ५७८७ ९ ४ ९ ३ 

३०४४२२२१८ 

९ १००५०२१४१ 

३०७५८१३ ९ ५ 

५२४२३ ९ २० 

६१२००३६१३ 

९ १५२ ९ २६०६१ 

१२ ९ ६४३५१५४ १२११०८०५५५४ 

१३५७२३३१४ 

९ १ ९ १२८३८२३ 

३७४४३५४०५ 

५६३७४२५५ 

५१०१५८७१ ९ 

९ २४७६५८०७८ 

७८६२७६४३५ 

२८६३१४७४७६ 

१२ ९ ६४३५१५४ 

१२११०८०५५५४ 


नीलेश र . गटणे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


६७ 


६ 

अभिकरण 


१७६४८१५२७ 

७३४०५७८८६ 

१५२४७४८७ 

७४ ९ ३०५३७३ 

९ २५७८६ ९ ०० 

७१८२२३१५० 

८८१२ ९ ३ ९ 


७२७०३६०८ ९ 

१ ९ ८७५०८११ 

९ २५७८६ ९ ०० 


૬૮ 


१ 

अनु . क्र . 

१ 


२ 

३ 

४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


१ 


५ 


अनु . क्र . 


१ 

२ 

३ 

४ 


30 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 


२ 

तपशिल 

सुरुवातीची शिल्लक 

जमा भाग - ०१ 

जमा भाग - ०२ 

एकूण जमा 


एकूणात एकूण 

खर्च भाग - ०१ 


खर्च भाग - ०२ 
एकूण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकूणात एकूण 


२ 

तपशिल 

सुरुवातीची शिल्लक 

जमा भाग - ०१ 


३ 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म . जि.प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षिक लेखे सन २०१८-२०१९ 


चंद्रकांत पाटील 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


जमा भाग - ०२ 

एकूण जमा 

एकूणात एकूण 

खर्च भाग - ०१ 

खर्च भाग - ०२ 

एकूण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकूणात एकूण 


३ 

४ 

पंचायत समिती उपकर जिल्हा परिषद उपकर 

२२४७१ ९ २ ९ 
९९ ६२८४८ 


O 


९९ ६२८४८ 

३२४३४७७७ 

१८८ ९ ३६४८ 


चंद्रकांत पाटील 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


O 


१८८ ९ ३६४८ 

१३५४११२ ९ 

३२४३४७७७ 


३ 

४ 

पंचायत समिती उपकर जिल्हा परिषद उपकर 


६ 
अभिकरण 
१ ९ ८७५०८११ 

२८६३१४७४७६ 

७८६२७३४३५ 
३५८८८१३८७ 

९ ८०५ ९ १४ ९९ ० 

१ ९ ६ ९ ८ ९ ३४३६ 

४०१८६०५४८ 

१२७४४२३०० 

३४८० ९ २३ 

७६०७४१ ९ ३५ 

९९ ३३३५७२ ९ ० 

१ ९ ७३३७४३५ ९ 

१५४७०१५३७० १२७ ९ ६५०४७६६ 

| २१७२१२५१७० 

२५७३७ ९ ५८१ 

९ ५६०२१३४३२ 

११४६ ९ ३८१३ ९ 

३३७२८८३ ९ ३ 

५३२०३ ९ ८६ 

५६२७ ९ ६८ 

५ ९ ४६६७ ९ ७४ 

९ ६१३४१७४१८ 

११५२५६६१०७ 

९ ५२३४७३ ९ ६ 

३१८३०८७३४८ 

१०१ ९ ५५ ९ ०६३ 

१५४७०१५३७० १२७ ९ ६५०४७६६ | २१७२१२५१७० 


४ 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म . जि . प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षिक लेखे सन २०१ ९ -२०२० 


१३५४११२ ९ 

९ २७०३०६ 

२२४७८१२ 

११५१८११८ 

२५०५ ९ २४७ 

११३७१७४१ 

१३५०० 

११३८५२४१ 

१३६७४००६ 

२५०५ ९ २४७ 


५ 

हस्तांतरण 


नीलेश र . गटणे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


५ 

हस्तांतरण 


भाग १ - अ - पुरवणी 


६ 
अभिकरण 


| १०१ ९ ५५ ९ ०६३ 

| १७ ९ ७४८७२०१ 

- १६८३५२२ 


९ ५२३४७३ ९ ६ 

३१८३०८७३४८ 

२६१ ९ ७४४३७ 

११८१५४७४६५६ 

३८४६१५८०५ 

५ ९९ २३६६१ 

६४६५ ९ ०२४२ ११८७५३ ९ ८३१७ 

१५ ९ ८ ९ ३७६३८ १५०५८४८५६६५ 

३५१२०७०० ९ १२१ ९ ० ९९ ०२६३ 

३६१४४००४५ 

५७८७०४७६ 

७१२६४७०५४ १२२४८८६०७३ ९ २४ ९ १४३१३०४ 

८८६२ ९ ०५८४ 

२८० ९ ६२४ ९ २६ 

३२३ ९ ३१४३८ 

१५ ९ ८ ९ ३७६३८ 

१५०५८४८५६६५ 

| २८१५३६२७४२ 


१७ ९ ५८०३६७ ९ 

| २८१५३६२७४२ 

| २४८ ९ ०२०४ ९ ७ 

२४१०८०७ 


नीलेश र . गटणे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


१ 


अनु . क्र . 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , शके १ ९ ४४ 


२ 

तपशिल 
सुरुवातीची शिल्लक 

जमा भाग - ०१ 

जमा भाग - ०२ 

एकूण जमा 

एकूणात एकूण 

खर्च भाग -०१ 


खर्च भाग - ०२ 

एकूण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकूणात एकूण 


५ 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म.जि. प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षिक लेखे सन २०२०-२०२१ 


६ 


३ 

पंचायत समिती उपकर 

१३६७४००६ 

१७११५११ 

१८३३५५० 

३५४५०६१ 

१७२१ ९ ०६७ 

७४४२८६६ 

३ ९ २२५ 

७४८२० ९ १ 

९ ७३६ ९ ७६ 

१७२१ ९ ०६७ 


चंद्रकांत पाटील 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


मुख्याधिकारी नगर परिषद , माजलगाव , जि . बीड यांजकडून 


सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ कलम - चे 
कलम २६ ( १ ) अन्वये माजलगाव शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
प्रसिध्दीकरण 


जा . क्र . ६० , दिनांक : - २३ / ० ९ / २०२२ 

ज्याअर्थी , माजलगाव नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण 
असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र असे 
उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
( या पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) सहकलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , 
माजलगाव ( या पुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली ) तयार 
करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ४० , दिनांक ११/०२/२०२१ अन्वये जाहिर 
करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग 
पुरवणी भाग - १ मध्ये दिनांक ०८-१४ / ०४ / २०२१ रोजी प्रसिध्द केली आहे . 


४ 

जिल्हा परिषद उपकर 


५ 
हस्तांतरण 


६ 

अभिकरण 
३२३ ९ ३१४३८ 

८८६२ ९ ०५८४ 

२८० ९ ६२४ ९ २६ 

१४६५ ९ ३७८६ 

१२४७ ९ ६५ ९ ७ ९ ४ 

१५४८००२७० ९ 

३७११३२५१५ 

६८५५६०२८ 

- १०५४६३०५ 

५१७७२६३०१ १२५४८२१५८२२ 

१५३७४५६४०४ 

१४०४०१६८८५ १५३५७८४०७४८ १८६१३८७८४२ 

३१३५०४६३४ ११७ ९ ८१६८०३८ 

१२८ ९ ७० ९ ३३२ 

३४ ९ ६२०५२३ 

१ ९ ५०२००२७ 

३०६० ९ ४ ९ 

६६३१२५१५७ ११ ९९ ३१८८०६५ 

१२ ९ २७७०२८१ 

७४०८ ९ १७२८ 

३३६४६५२६८३ 

५६८६१७५६१ 

१४०४०१६८८५ 

१५३५७८४०७४८ 

१८६१३८७८४२ 


६ ९ 


नीलेश र . गटणे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद 


ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन 
माजलगाव नगर परिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा बीड , बीड यांची नगर 
रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . १७३८ / २०२१ , दिनांक १०/०५/२०२१ 
अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनूसार नगररचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार 
केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द 
करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . ६० दि . २३ / ० ९ / २०२२ 
पारित केलेला आहे . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू 
योजने संबंधिचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१ ) मुख्याधिकारी , माजलगाव नगरपरिषद , माजलगाव 
२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , माजलगाव 
नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या 
जातील . 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन माजलगाव नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकतील . 

स्थळ - माजलगाव 

दिनांक २३ / ० ९ / २०२२ . 


मुख्याधिकारी , 

माजलगाव . 


माजलगाव नगरपरिषद , 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL 
MAJALGAON DIST . BEED 


NOTICE 

Publication of Draft Development Plan of Majalgaon 

( 2nd Revised ) Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 

No. 60 , Dt . 23/09/2022 


Whereas the Majalgaon Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as “ the said planning Authority . " ) vide Resolution 
No. 40 dated 11/02/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Majalgaon ( hereinafter referred 
to as the “ said Draft Development Plan " ) for the area under 
its jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as 
per the provision of section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) 
& 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as the “ said Act ” ) and notice to than 
effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Aurangabad Division , Supplement Part 01 on 8-14 / 04 / 2021 . 


भाग १ - अ - पुरवणी 

And whereas as per the provision in section 24 of the said 
Act , the Municipal Council vide Order No. 1738/2021 , 
Dt . 10/05/2021 has appointed Assistant Director Town 
Planning , Beed Branch , Beed as “ Town Planning Officer to 
prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 

And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Beed Branch , Beed after having 
prepare Existing Land Use Map as per section 25 of the said 
Act , has prepared the said Draft Development Plan of the 
Said area and has handed it over to the said Planning 
Authority on 21/09/2022 for publication under section 
26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 60 , dated 23/09/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Majalgaon Municipal Council hereby 
publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting 
suggestions / objections from the public . The copy of the 
said Draft Development Plan and Report thereof are kept 
open for inspection of the public at the following offices on 
all working days during office hours . 


1. The Chief Officer , Majalgaon Municipal Council , 
Majalgaon . 


2. Assistant Director , Town Planning , Beed , Branch Beed . 
The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Majalgaon Municipal Council , within the 
period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal Council within the period of the 30 
days from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Majalgaon Municipal Council . 

Place : - Majalgaon 
Date : -23/09/2022 


Chief Officer , 
Majalgaon , Municipal Council .. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१-२७ , 


मुख्याधिकारी नगर परिषद , किल्ले धारूर , जि . बीड यांजकडून 
सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ कलम - चे 
कलम २६ ( १ ) अन्वये किल्ले धारुर शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
प्रसिध्दीकरण 


जा . क्र . २५ ९ ० , दिनांक : - १२/१०/२०२२ 
ज्याअर्थी , किल्ले धारुर नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण 
असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र असे 
उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
( या पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , किल्ले धारूर 
( या पुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा 
इरादा ठराव क्रमांक ६८ , दिनांक २८/०१/२०२१ अन्वये जाहीर करुन 
त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग पुरवणी 
भाग -१ मध्ये दिनांक ०८-१४ / ०४ / २०२१ रोजी प्रसिध्द केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरुन किल्ले धारुर नगर परिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारुप 
विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , 
शाखा बीड , बीड यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . २०४/२०२१ , 
दिनांक ०३/०५/२०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनूसार नगररचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार 
केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( ०१ ) अन्वये प्रसिध्द 
करण्यासाठी दि . २१ / ० ९ / २०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . २० दि . ०७/१०/२०२२ 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू 
योजने संबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१ ) मुख्याधिकारी , किल्ले धारुर नगरपरिषद , किल्ले धारूर 
२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 


उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , किल्ले 
धारुर नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


स्थळ - किल्ले धारूर 
दिनांक 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन किल्ले धारुर नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


- 


शके १ ९ ४४ 


१२/१०/२०२२ . 


७१ 


मुख्याधिकारी , 

किल्ले धारुर नगरपरिषद , किल्ले धारुर . 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL KILLE 


DHARURDIST . BEED 


NOTICE 


Publication of Draft Development Plan of Kille Dharur 
( 2nd Revised ) Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 

No. 2590 , Dt . 12/10/2022 

Whereas the Kille Dharur Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as " the said planning Authority " ) vide Resolution 
No. 68 dated 28/01/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Kille Dharur ( hereinafter 
referred to as the “ said Draft Development Plan ” ) for the area 
under its jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said 
“ area ” ) as per the provision of section 23 ( 1 ) read with 
section 21 ( 2 ) & 38 of Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as the “ said Act " ) and 
notice to than effect is published in Maharashtra Government 
Gazette Aurangabad Division , Supplement Part 01 on 
8-14 / 04 / 2021 . 


And whereas as per the provision in section 24 of the said Act , 
the Municipal Council vide Order No. 204/2021 , Dt . 03/05/2021 
has appointed Assistant Director Town Planning , Beed 
Branch , Beed as “ Town Planning Officer ” to prepare the said 
Draft Development Plan for the said area ; 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ : आश्विन , २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 


And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Beed Branch , Beed after having 
prepare Existing Land Use Map as per section 25 of the said 
Act , has prepared the said Draft Development Plan of the 
Said area and has handed it over to the said Planning Authority 
on 21/09/2022 for publication under section 26 ( 1 ) of the 
said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 20 , dated 7/10/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , 
for inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Kille Dharur Municipal Council hereby 
publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting 
suggestions / objections from the public . The copy of the 
said Draft Development Plan and Report thereof are kept 
open for inspection of the public at the following offices on 
all working days during office hours .. 


1. The Chief Officer , Kille Dharur Municipal Council , 
Kille Dharur . 


2. Assistant Director , Town Planning , Beed Branch , Beed . 


भाग १ - अ - पुरवणी 

The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Kille Dharur Municipal Council , within the 
period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal Council within the period of the 
30 days from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Kille Dharur Municipal Council . 


Place Kille Dharur 


* - 


Date : 12/10/2022 


Chief Officer , 

Kille Dharur , Municipal Council , Kille Dharur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


